“स्व GMT जाधव चषक राज्यस्तर कुस्ती स्पर्धा 
दि. ७ ते ११ मार्च २०२४ या कालावधीत तालुका 
क्रीडा संकुल उदगीर ता. जि. लातूर येथे होणाऱ्या 
स्पर्धेच्या खर्चासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीस्पर्धा-३२२४/प्र.क्र.०४/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा २०१२/प्र.क्र. २२५/१२ 
क्रीयुसे-२, दि. ०३/११/२०१२, 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा ११२०/प्र.क्र. १११/क्रीयुसे-२, 
दि. १५/०२/२०२३, 
३. आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा, यांचे पत्र क्र. स्वखाकुस्प/आयोजन/२०२३-२४/का- 
४/५६४९ दि. २७/०२/२०२४ 
प्रस्तावना 


महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व वाढ होण्यासाठी विविध खेळांच्या माध्यमातून युवा 
पिढीला खेळाकडे आकृष्ट करणे व त्यांच्यातील क्रीडा गुणांना वाव देणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रात 
कुस्तीसारख्या देशी खेळाबाबत ग्रामीण व शहरी भागात विशोष आवड व आत्मियता आहे. कुस्ती हा खेळ 
महाराष्ट्रात सर्वत्र खेळला जातो. देशातील इतर राज्यात व देशाबाहेरही कुस्ती खेळांचा प्रचार व प्रसार 
करण्यात महाराष्ट्रात सिंहाचा वाटा आहे. राज्याची कुस्ती खेळातील कामगिरी राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत 
उल्लेखनीय आहे. 


२. महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर पुरुष व महिलांसाठी दरवर्षी "स्व. खाझाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय 
कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर 
स्पर्धेसाठीची नियमावली सदर शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. 

३. “स्व खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तर कुस्ती स्पर्धा दि. ७ ते ११ मार्च २०२४ या कालावधीत तालुका 
क्रीडा संकुल उदगीर ता. उदगीर जि. लातूर येथील स्पर्धेसाठी होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

“स्व खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तर कुस्ती स्पर्धा दि. ७ ते ११ मार्च २०२४ या कालावधीत तालुका 
क्रीडा संकुल उदगीर ता. उदगीर जि. लातूर येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठी रु.४,००,३५,०००/- इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात आहे. 

२. या स्पर्धेसाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष "२२०४-क्रीडा व युवकसेवा-१०४-क्रीडा व खेळ- 
योजनेतर योजना- (२६)-कुस्ती स्पर्धा (२६) (०१)- स्व.खाशाबा जाधव राष्ट्रीय कुस्ती क्रीडा स्पर्धा-३१- 
सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर (२२०४ २०३७)" याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-३२२४/प्र.क्र.०४/क्रीयुसे-२ 


ae 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०१११२१५२४०२१ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


१४ 


१६ 


१७ 
१८ 


२१ 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


5.4.20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d506379502085 
76d69ab9dba313a9, postalcode=400032, st=Mah ht 


HANJ E INumber=345A2816550FE595955B31526C8E1A31863F6F9DC89 
8D91E4543436BE8B73FDA, ‘SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2024.03.01 11:31:17 +05'30' 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 

मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 


स-न स्य | 


. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१६५. 


अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 


जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 


.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९. 
२०. 
.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


वित्त विभाग व्यय -५/अर्थ -८, नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


